आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ या वर्षात “लहान पाटबंधारे” 
योजनेकरीता निधी वितरण. 

मृद व जलसंधारण विभाग 

लेखाशीर्ष (४७०२ ७७२१) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.११/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २१ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- 

) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६५/ अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२०. 

) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि.१०.११.२०२०. 

) शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग, क्र. बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.१२/कार्या-६ दि.१९.०९.२०१९ 
५) मृद व जलसंधारण विभागाची नस्ती क्र. आउयो-२०१७/प्र.क्र.४/जल-४. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मृद व जलसंधारण विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 


असलेल्या “लहान पाटबंधारे (१०१ ते २५० हेक्‍टर)” योजनेंतर्गत टाकेदेवगाव व आवडाई टोकेहर्ष 


ता.त्र्यंबकेश्वर जि.नाशिक या दोन उपसा सिंचन प्रकल्पांकरीता संदर्भ क्र.४ येथीळ शासन निर्णयाद्वारे 


प्रशासकीय मान्यतेच्या ५० टक्के निधी वितरीत करण्यात आला होता. आता सन २०२०-२१ या आर्थिक 


वर्षातील तरतुदींमधून सदर प्रकल्पांना उर्वरीत ५० टक्के निधी वितरीत करण्याबाबत मृद व जलसंधारण 


विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.५ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन निधी वितरणाची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-६, मधील मुख्य लेखाशीर्ष ४७०२, लहान 


पाटबंधाऱ्यांवरील भांडवली खर्च, ७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) (१८)-राज्य एकत्रित निधी अंतर्गत 


लहान पाटबंधारे योजना (४७०२ ७७२१), ५३-मोठी बांधकामे यासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या 


उपलब्ध तरतुदींतून खालील प्रमाणे उपसा सिंचन प्रकल्पांच्या प्रलंबित दायित्वासाठी रु.३३०.०० लाख 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.११/कार्यासन.६ 


इतका निधी मृद व जलसंधारण विभाग यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत व खर्च करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे :- 
(रु.लाखात) 
अ. प्रकल्पाचे नाव प्रशासकीय | ३१मार्च,२०२० | सदर शा.नि. द्वारे वितरीत 
क्र मान्यता पर्यंतचा खर्च | करण्यात येत असलेला 
निधी 
हं टाकेदेवगाव उपसा सिंचन योजना, ३३१.८५ १६५.९२ १६६.०० 
ता.त्र्यंबकेश्वर, जि.नाशिक 
2 | आवडाई टाकेहर्ष उपसा सिचना योजना, ३२८.४४ १६४.२२ १६४.०० 
ता.त्र्यंबकेश्वर, जि.नाशिक 
एकूण ६६०.२९ 330.98 330.00 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.३३०.०० लाख (अक्षरी रुपये तीन कोटी तीस लाख फक्त) इतका निधी 


प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण 


प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी विभागप्रमुख / नियंत्रण अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च 


करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपूस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम 


तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे 


काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 


लेखाशिर्षनिहाय/उपळलेखाशिर्षनिहाय साध्य side भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 


प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी सदरचा खर्च आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्येच होईल 


याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.११/कार्यासन.६ 


५. सदर ae निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा येथील क्र.३ येथीळ परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान 


केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१४१२४९२५८७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 
é DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

Ra V | n d [| ठे ou=Tribal Development Department, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 
. 2.5.4.20=f05a691 3f9dee 1 f453c9a1c5a89d8c489 

D | g am b alrro A UTC 773 7basesacoedf3f2c6e69e25F4108, 
cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2020.12.22 12:38:43 +05'30' 


(रविंद्र औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास,यांचे खाजगी सचिव 

२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव 

३. प्रधान सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त (मृद व जलसंधारण), महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

५. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. मृद व जल संधारण विभाग (कार्या- जल-४),मंत्रालय,मुंबई. 

९. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
११. कार्यासन क्र.२ व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
१२. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


